अधिव्याख्याता, रसायनशास्त्र, शासकीय 
तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन 
शिक्षक सेवा गट-अ या पदावरील नियुक्‍ती 
रद्द करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. ससेनि-३२१७/प्र.क्र.४५/१७/तांशि-७ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दि. २२ नोव्हेंबर, २०१७ 


पहा : या विभागाचा समक्रमांकाचा शासन निर्णय दि. ०८ जून, २०१७. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग पुरस्कृत १३ उमेदवारांना अधिव्याख्याता, रसायनशास्त्र, शासकीय 
तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या पदावर संदर्भाधिन शासन निर्णयाव्दारे दोन वर्षांच्या 
परिविक्षा कालावधीसाठी खालील तक्त्यात नमूद केल्यानुसार स्थानापन्न नियुक्‍ती देण्यात आली होती. परंतु 
त्यापैकी खालील ०२ उमेदवार सदर पदावर रुजु झालेले नाहीत. सदर दोन्ही उमेदवारांनी सदर पदावर रुजु 
होण्यास स्वारस्य नसल्याचे विभागास कळविले आहे. सबब संदर्भाधिन शासन निर्णयाव्दारे करण्यात आलेली 
त्यांची स्थानापन्न नियुक्‍ती या शासन निर्णयाव्दारे रद्द करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. गुणवत्ता आयोग पुरस्कृत वर्गवारी | आयोगाने शिफारस| नियुक्तीचे ठिकाण 
क्र उमेदवारांचे नांव केलेला प्रवर्ग 
ia २ श्रीमती रासकर रेश्मा इ.मा.व. | खुला शासकोय तंत्रनिकेतन, 
यादव ब्रम्हपूरी 
२ १५ श्री. गादगे किसन कामाजी| अ.ज. ।अ.ज. शासकीय तंत्रनिकेतन, 
मालवण 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेतांक २०१७११२२१२३७२४१००८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात आला आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नावाने. 
S u d h ir J ay a = cxGovernment Of Maharashtra, ousHigher And Techical 


2 
partment, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
5.4.20=72ea277025fd'5a4898b244953b82406eea05963bc456fle1e8 
621€5917d8305, 
serialNumber=e9d37d499a52 1b728aeb3dc8ec38b759420308b9fd781 
h e y 6002b4af0ffbf1111d7, cn=Sudhir Jaya Shetty 


Date: 2017.11.22 12:42:02 +05'30' 


(सुधीर जया शेट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति: 
संबंधित उमेदवार (पोच देय नोंदणीकृत डाकेने/ ई-मेल व्दारे). 
प्रत: १ संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य मुंबई. 
२) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राव्दारे). 
3) मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
४) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५) अप्पर मुख्य सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः ससेनि-३२१७/प्र.क्र.४५/१७/तांशि-७ 


सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय, नागपूर/ मुंबई (संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचेमार्फत). 

प्राचार्य, शासकीय तंत्रनिकेतन, FER Asay (संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य मुंबई यांचेमार्फत). 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर/सिंधुदुर्ग. 

qo) निवड नस्ती (तांशि-७). 


जोत 
nm 


S 


2S 


पृष्ठ २ पैकी २ 


